शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता विस्तारीकरणांतर्गत 
नवीन विषय/ अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी, 
विद्याशाखा यांच्या मान्यतेच्या शासन निर्णयात 
दुरुस्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. सा0)-२९०६६(११)/११/२०२४/८१०६१७-॥॥ना-(-₹-४ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ: शासन निर्णय क्र. पा0)-२९०६६(११)/११/२०२४/८१०६१७-॥॥-ा-(--४, 
दि. १५.०७.२०२४. 

शुद्धीपत्रक: 

संदर्भांकीत शासन निर्णयान्वये, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता अस्तित्वात असलेल्या 
महाविद्यालयांमध्ये विस्तारीकरणांतर्गत नवीन विषय/ अभ्यासक्रम, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याशाखा 
यांना मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत 
संबंधित विद्यापीठ तसेच संस्था यांच्याकडून विनंती अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. त्याअनुषंगाने 
विद्यापीठांमार्फत प्राप्त शिफारशी व त्यासोबतच्या कागदपत्रांची तपासणी करुन संदर्भाधीन शासन 
निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे दुरुस्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | संस्थेचे/ महाविद्यालय मूळ झासन निर्णयातील | शासन निर्णयातील दुरुस्ती 
नाव व पत्ता वर्णन (अभ्यासक्रम/ 
विषय/ तुकडी/ संस्थेचे 
किंवा महाविद्यालयाचे 
नाव/ पत्ता) 

शि 3 a Se षु 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

i आर्टस,कॉमर्स अँण्ड सायन्स ६. विद्याशाखाः वाणिज्य व | ६. विद्याशाखाः वाणिज्य व 
कॉलेज, आष्टी मेन रोड, | व्यवस्थापन अभ्यासक्रमः | व्यवस्थापन अभ्यासक्रमः 
आष्टी ता. आष्टी जि.वर्धा बॅचलर ऑफ कॉमर्स मास्टर ऑफ कॉमर्स माध्यमः 
तालुका-आष्टी,जिल्हा-वर्धा ।माध्यमः [इंग्रजी] | [इंग्रजी] [मराठी] विषय: As 
पिनकोड-४४२२०२ [मराठी] विषय: As Per |Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी 
Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी | संख्याः प्रत्येकी co 

संख्याः १२० 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

2 | मोंडीयल चॅरिटेबल अन्ड | नवीन अभ्यासक्रम नवीन अतिरिक्त तुकडी 
एज्युकेशनल ट्रस्टचे |१बी. एस्सी. (एव्हीएडान) | बी. एस्सी. (एव्हीएडान) (६१- 
हिंदुस्थान ऐरोस्पेस अन्ड | (६०) १२०) 

इंजिनिअरिंग, औंध, ता. पुणे नवीन अभ्यासक्रम 
(महानगरपालिका हद्द, जि. बी. एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी 
पुणे § ४११ ००७. स्टडीज) 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ता0)-२९०६६(११)/११/२०२४/८१०६१७-|॥॥-ा-(-₹-४) 


अ.क्र. | संस्थेचे/ महाविद्यालय मूळ शासन निर्णयातील | झासन निर्णयातील दुरुस्ती 
नाव व पत्ता वर्णन (अभ्यासक्रम/ 
विषय/ तुकडी/ संस्थेचे 
किंवा महाविद्यालयाचे 
नाव/ पत्ता) 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
३ |S. अरुण मोटघरे महिला । नविन विद्याशाखा १. विद्याशाखाः वाणिज्य 
महाविद्यालय, देसाईगंज, |कला ,अभ्यासक्रम: बी. कॉम. 
वडसा जि. गडचिरोली. वाणिज्य माध्यम- इंग्रजी, हिंदी, मराठी 
विज्ञान विद्यापीठ अभ्याक्रमानुसार 
२. विद्याशाखा: विज्ञान, 
अभ्यासक्रम: बी. एस्सी., 
माध्यम- इंग्रजी, 
विषय- इंग्रजी, मराठी, 
सप्लीमेंटरी इंग्रजी, 
सूक्ष्मजीवशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, 
रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 
STH ANA, गणित, 
प्राणिशास्त्र, वनस्पतीझास्त्र 
3. विद्याशाखा: कला, 
अभ्यासक्रम: बी.ए, 
माध्यम- मराठी, 
विषय-मराठी,इंग्रजी, 
समाजशास्त्र, WSIS, 
अर्थशास्त्र, गृह-अर्थशास्त्र, 
wie, इतिहास, मराठी 
वाडमय, इंग्रजी वाडमय 
४ |S. अरुण मोटघरे महिला |नविन विद्याशाखा १. विद्याशाखा: वाणिज्य 
महाविद्यालय, कुरखेडा, जि. कला अभ्यासक्रम: बी. कॉम. 
गडचिरोली. वाणिज्य माध्यम- इंग्रजी, हिंदी, मराठी 
विज्ञान विद्यापीठ अभ्याक्रमानुसार 
२. विद्याशाखा: विज्ञान, 
अभ्यासक्रम: बी. एस्सी., 
माध्यम- इंग्रजी, 
विषय- इंग्रजी, मराठी, 
सप्लीमेंटरी इंग्रजी, 
सूक्ष्मजीवशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, 
रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 
संगणकडास्त्र, गणित, 
प्राणिशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ा९09-२९०६६(११)/११/२०२४/८१०६१७-॥॥-ा-(-₹-४) 


अ.क्र. । संस्थेचे/ महाविद्यालय मूळ झासन निर्णयातील | शासन निर्णयातील दुरुस्ती 
नाव व पत्ता वर्णन (अभ्यासक्रम/ 
विषय/ तुकडी/ संस्थेचे 
किंवा महाविद्यालयाचे 
नाव/ पत्ता) 


३. विद्याशाखा: कळला, 
अभ्यासक्रम: बी.ए, 


माध्यम- मराठी, 

विषय- मराठी, इंग्रजी, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, गृह-अर्थशास्त्र, 


we, इतिहास, मराठी 
वाडमय, इंग्रजी वाडमय 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०११३०१५४२०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.08.20 11:46:06 +05'30' 
(अशोक मांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (उ. व तं. शि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर/ सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे/ गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली. 
५. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे/ नागपूर. 
६. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
७. निवडनस्ती (मशि-४) 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


